शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची 
कार्यवाही पूर्ण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सीएफआर १२२०/प्र.क्र. ११९/का.१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा : समक्रमांकाचे दिनांक १७.१२.२०२१ व दिनांक ३०.१२.२०२१ चे परिपत्रक 
शासन परिपत्रक -: 


समक्रमांकाच्या दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ व दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ च्या परिपत्रकान्वये 
महापारमध्ये समाविष्ट असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत सन २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ या 
वर्षाचे गोपनीय अहवाल दिनांक ३१ जानेवारी, २०२२ रोजी महापार प्रणालीत बंद करण्यात येतील, 
अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आली असून सदर कार्यमूल्यमापन 
अहवाल आहेत त्या स्थितीत अंतिम राहतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
2. तथापि, अद्याप काही पार संबंधित अधिकारी/ प्रतिवेदन अधिकारी/ पुनर्विलोकन अधिकारी 
स्तरावर प्रलंबित आहेत. तसेच, अजूनही काही अधिकाऱ्यांकडून मुदतवाढ देण्याबाबत विनंती करण्यात 
येत आहे, तथापि आता सर्व पार प्रणाली मध्ये बंद करण्यात आल्यामुळे ही मुदतवाढ देणे तांत्रिकदृष्टया 
शक्‍य होणार नाही. तथापि, मुदतवाढ देण्याबाबत प्राप्त विनंत्या लक्षात घेता सन २०१८-१९, २०१९-२० 
व २०२०-२१ चे कार्यमूल्यमापन अहवाळ ऑनलाईन पध्दतीच्या वरील (प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन 
अधिकारी) टप्प्यांवर प्रलंबित आहेत, त्या कार्यमूल्यमापन अहवालांची प्रत (print out) घेऊन संबंधित 
प्रतिवेदन/ पुनर्विलोकन अधिकाऱ्यांकडून ऑफलाईन भरुन घेऊन Scan करुन महापार मध्ये upload 
करण्याकरिता support-mahapar@nic.in या E-mail ID वर दिनांक २८.२.२०२२ पर्यंत मेल करण्याची 
कार्यवाही संबंधित संस्करण अधिका-यांनी करावी. 
३. दिनांक २८.२.२०२२ नंतर प्राप्त झालेले पार महापार प्रणालीत अपलोड करण्यात येणार नाहीत, 
याची सर्व संबंधित प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन अधिकारी आणि संस्करण अधिकारी यांनी नोंद घ्यावी. 
४. महापारमध्ये समाविष्ट नसलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बाबतीत सन २०२०-२१ पर्यंतचे व 
त्यापूर्वीचे प्रलंबित असलेले सर्व कार्यमूल्यमापन अहवाल दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत अंतिम 
करण्यात यावेत. 
५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०२२३१५२४२६०६०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASHANT 
SAJANIKAR 


(प्रशांत साजणीकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः सीएफआर 9220/0... ११९/का.१३ 


8. 


uy, 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
९. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


१०, 
११६ 
१२. 
१२३. 
१४. 


१५ 


es 


es 


२६. 
२७. 


२८ 


सर्व मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
मा. महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा,मुंबई. 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई. 


. प्रबंधक, लोकायुक्‍त व उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 


सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 

मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखाळील सर्व विभागप्रमुख/प्रादेशिक 
प्रमुख/कार्यालय प्रमुख. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

. निवडनस्ती (कार्यासन १३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


